महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ४ ९ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ९ , 

स्वतंत्र 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर १ - ९ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


ना . - एक -१ ( १७६० ) . 


संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 

नाही . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४६ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


अनुक्रमणिका 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


किंमत : रुपये ३०.०० 


भाग एक अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


( १ ) 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अका - उपजि . ( भू . ) विपाविमक्र.२- कावि - ८६४-२०२२ . – 

66 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक ५६१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२२ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमीनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


पृष्ठे 

१-१०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , संबंधीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यांनतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन कलेले क्षेत्र हे बाधिद कुटूंबियांच्या पुर्नवसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक - २ , भंडारा यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अ . क्र . 

( १ ) 


२ 

३ 

४ 


५ 


9 


७ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१ - एलक्यूएन - २०२२-२०२३ , 
मौजा प्रधान / ढोरप , ता . पवनी , जिल्हा भंडारा . 

भूमापन क्रमांक 

( २ ) 


: 


६१ 

६५ 

६ ९ / १ 

७४ 

७६/२ 

७७ 

६४/२ 


: — 


एकूण 


I 


संपादनाखालील क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 

० ०३ 

००१ 

० ०५ 

००१ 

० ०३ 

००२ 

००२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 

गोसीखुर्द उजवा कालवा सा . क्र . २१४६० मी . वरुन निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेकरिता 
आवश्यक रस्त्याच्या कामाकरिता 


० १७ 


शेळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे गोसीखुर्द उजवा कालव्याचा सा.क्र . २१४६० मी . येथून पंपाद्वारे 
पाणी उचलून २१६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच , सार्वजनिक पाणीपुरवठा व 
उद्योगधंदे यामध्ये वाढ होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग , वाही ( पवनी ) यांचे कार्यालयीन जावक पत्र क्रमांक १६७८ - चि.शा.- भू.स. प्रस्ताव 
गोडकावि -२०२२ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२२ नुसार भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अधिनियम , २०१३ मधील सहा चे पोट - कलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No.11016 ( 7 ) /84-EN.5/ 
IA , दिनांक ०३ फेब्रुवारी १ ९ ८८ अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका 
ईत्यादी ) सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 

अनुसूची - पाच 

केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


नियुक्त 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अधिका - यांचे नांव पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 


करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


- निरंक 

निरंक 


भंडारा : 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ . 


: 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


3 


योगेश कुंभेजकर , 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक जिल्हा - भुसंपादन अका- कावि - ९७७-२०२२ – 


66 

" 

ज्याअर्थी समुचित शासन असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . भूसंपादन -अका - कावि -६५ ९ -२०२२ दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२२ 
ला काढली आहे आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ मध्ये अधिसूचना प्रसिध्द केल्याप्रमाणे त्याव्दारे असे अधिसूचीत केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक - मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमीनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि , ज्याआर्थि , गोंदिया ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंदिया यांचेकडून करण्यात 
आलेल्या कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला चौकशी अहवाल प्राप्त केल्यावर उपरोक्त जमिनी शासकीय मालकीचे बिरसी विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणाकरीता या सार्वजनिक कामासाठी आवश्यक आहे असे प्रतीपादीत केलेले आहे . आणि हा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणुन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारचे दिनांक ३० मे २०१५ रोजी राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याप्रमाणे भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ व्दितीय सुधारणा अद्यादेश , २०१५ नुसार कलम १० ए प्रमाणे प्रकरण २ व ३ 
अमलबजावणी सूट असल्याने सामाजिक आघात निर्धारण अहवाल निरंक आहे असे अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत 
कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून “ निरंक असल्याचे ” निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये सुध्दा निरंक असल्याचे विनिर्दिष्ट केलेले आहे . 

66 

" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

आणि , म्हणून त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंदिया यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


४ 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 


३ 

४ 

५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 


२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्रमांक ४२- अ - ६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा झिलमिली , ता . गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 


( संपादनाचे अदमासे क्षेत्र ८.०६ हे . आर ) 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


१०८/१ 

११३/१ 

१४५/२ 

१४८/२ 

१४८/३ 

१५८/१ 

१७१ 

३०८/१ 

३० ९ / २ 

३१२/२ 

३६२/२ 

४०२ 

४४३/२ 

४४३/३ 

४४३/४ 

४४४ 

४६२/१ 

४६४ 

४६७ 

४६८/१ 

४६८/२ 

४६ ९ / २ 

४७३/१ 

४७४/२ 

४७४/३ 

४७५/१ 

४७६/१ 

४८७/१ 

४ ९ ० / १ 

४ ९ २ 

४ ९ ३ 

५१ ९ / ३ 


आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र 
( ३ ) 

हे . आर 

० १० 

० ०४ 

० २० 

० २१ 

० ३६ 

० १ ९ 

००१ 

०१८ 

० ०३ 

० ०३ 

० ०४ 

० ०२ 

० २४ 

० २४ 

० २४ 

० ०५ 

० १६ 

० १२ 

० ४६ 

० ४४ 

० ०६ 

००२ 

० २० 

० १ ९ 

०२० 

०४५ 

० २ ९ 

०१८ 

००२ 

० १३ 

० ०६ 

० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक – चालू 
( २ ) 


प्रकल्पाचे नाव / संपादन संस्था 
प्रकल्पाचे वर्णन 


( १ ) 


३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा 

याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोंदिया : 

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२२ . 


एकूण . 


ना . - एक -२ ( १७६० ) . 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: — 


५१ ९ / ४ ब १ 

५१ ९ / ७ 

५२ ९ 

५३७/१ 

५३७/२ 

५३८/१ 

५३ ९ / १ 

५४०/१ 

५४१/१ 

५४१/२ 

५४१/३ 

५५३/१ 


: 


४४ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- लागू नाही 


हे . आर 

०१५ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


० ३० 

० ०६ 

० २० 


० ३७ 

० ३३ 

० १६ 

० ३० 

० ३५ 

००४ 

००४ 

० २० 


विमानपत्तन निदेशक , बिरसी विमानतळ , गोंदिया . 

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण , बिरसी विमानतळ , गोंदिया यांना बिरसी विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणकरीता मौजा झिलमिली , ता . जि . गोंदिया येथील खाजगी जमिनीचे संपदान 
ता . गोंदिया , जि . गोंदिया 

पायाभूत सुविधा 


८०६ 


सामाजिक आघात सर्वेक्षण अहवाल निरंक असल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश निरंक आहे . तथापि , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत 
व्यक्तींचे पुर्नवसन अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होत नाही . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंदिया यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


नयना गुंडे , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि - विभुअ - लसिंका - कावि - २७३-२०२२ 


६ 


66 

ज्याअर्थी भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ 
२०१४ - प्र.क्र . ७७ – अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे . ) याव्दारे असे 
अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असलयाचे मानण्यात येईल . 


आणि , ज्याआर्थि , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदर्हु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहे . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी . ) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार - मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्याकालावधीत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणारे नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि , म्हणून त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७- एलएक्यू ४७-२०२१-२०२२ , 
मौजा देवळी , ता . देवळी जिल्हा वर्धा 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


एकूण संपादन क्षेत्र . 


संपादन संस्थेचे नाव 

सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


वर्धा : 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


: — 


: — 


: — 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा , 

न्यायालयीन इमारत विकास योजना , देवळी ( सुधारीत वाढीव क्षेत्र ) न्यायालयीन इमारत व 
निवासस्थानाकरीता . 

देवळी सुधारीत विकास योजनेमध्ये आरक्षित करण्यात आलेल्या सर्व्हे क्र . ३१७ वरील आरक्षण 
क्र . ३ मधील न्यायालयीन इमारत आणि निवास बांधकामाकरीता . 


३१७ 


१ 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अधिका - यांचे नांव पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण ( निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


संपादनखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( ३ ) 

हे . आर 

० ५३ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - निरंक 
- 


० ५३ 


अनुसूची- चार 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसुल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 


: - निरंक 
: - निरंक 


७ 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


राहुल कर्डिले , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४ ९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ अन्वये 
क्रमांक अका- भूसंपादन - सामान्य - २ - कावि - २३३-२०२२ . – 

ज्याअर्थी भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा 
उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्रं .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे . ) याव्दारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


८ 


" 

आणि , ज्याआर्थि , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , भंडारा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिंचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे , 

" 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचीत करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्याकालावधीत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देत येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०२२ / अग्रहायण १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

आणि , म्हणून त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , भंडारा यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . ए . ए . अवतारे उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) सामान्य २ , भंडारा यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


कामोच नाव  ः - नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवा निर्गमित गडपेंढरी वितरीका चे बांधकामाकरीता . 

अ . क्र . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र ( अदमासे ) 
( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 

० ०३ 

० २२ 

० ३४ 


प्रकल्पाचे नाव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- एलक्यूएन - २०२१-२०२२ , 
मौजा गडपेंढरी , ता . लाखनी , जिल्हा भंडारा 


२ 

3 


एकूण संपादन क्षेत्र .. 


भडांरा : 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ . 


: — 


३३ 

४८/१ 

१५२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

गोसेखुर्द प्रकल्प , 

नेरला उपसा सिंचन योजनेच्या मुख्य कालवा निर्गमित गडपेंढरी वितरीकाचे बांधकामा करीता 
१७०० हेक्टर आर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची 
आर्थिक स्थिती सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 
अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


० ५ ९ 


सदर संपादनामुळे बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 
अनुसूची- चार 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अधिका - यांचे नांव पदनाम 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) अनुषंगाने प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण झाले 
असल्याकारणाने SIA ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण ) लागू नाही . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
: - निरंक 


९ 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , सामान्य -२ , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


: - निरंक - 
: - निरंक 


एस . व्ही . विंचनकर 
जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


ना . - एक -२ ( १७६० ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


